महाराष्ट्र प्नुसंवर्धन सेवा (गट-अ) मधील 
पशुधन विकास अधिकारी या पदावर 
सरळ सेवा भरती. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र.पसंप्र-२०१६/प्र.क्र.२५०/भाग-१/पदुम-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक:- १८ एप्रिळ, २०१८. 


वाचा :-१. शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग एसआरव्ही-२०१५/प्र.क.१५६/कार्या.१२, 

दि.२८.४.२०१५. 

२. शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग एसआरव्ही-२०१५/प्र.क.१५६/कार्या.१२, 
दि.१६.७.२०१५. 

३. शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग एसआरव्ही-२०१७/प्र.क.११४/कार्या.१२, 
दि.१५.०६.२०१७. 

४. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र. १९४ (१(२)(४७) /२६१९/ पंधरा-अ, 
दि.०९ ऑक्टोबर,२०१७ 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत त्यांचे दि.०९.१०.२०१७ च्या पत्रान्वये ways विकास अधिकारी, 
महाराष्ट्र पशुसंवर्धन सेवा (जाहीरात क्र.२४/२०१७ ) नुसार ६९ उमेदवारांची निवड करुन त्यांची नियुक्‍ती 
करीता शासनाकडे शिफारस केली आहे. आयोगार्मार्फत शिफारस केलेल्या एकूण ६९ उमेदवारांपैकी ज्या 
उमेदवारांची वैद्यकीय तपासणी, वर्तणूक व पूर्व चारित्र्य अहवाल प्राप्त झाला आहे, अशा ६७ उमेदवारांची 
पशुसंवर्धन विभागात पशुधन विकास अधिकारी, महाराष्ट्र पशुसंवर्धन सेवा (गट-अ) (वेतनश्रेणी १५,६००- 
३९,१०० ग्रेड पे -५४००) या पदावर महाराष्ट्र नागरी सेवा ( सेवेच्या सर्वसाधारण शार्ती) नियम १९८१ मधील 
नियम (४३) मध्ये विहित केलेल्या परिविक्षाधिन या संज्ञेच्या व्याखेनुसार खालील विवरणपत्रात दर्शवल्यानुसार 
तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍ती करण्यांत येत आहे. सदर नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या उमेदवाराचा परिविक्षा 
कालावधी २ वर्षाचा राहील. सदर उमेदवाराची पहिली वेतनवाढ त्यांचा १ वर्षाचा परिविक्षा कालावधी पूर्ण 
झाल्यानंतर व त्यानंतरची वेतनवाढ त्यांनी परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरीत्या पूर्ण केल्यानंतर देण्यात 
येईल. 


अ. | गु. उमेदवारांची नांवे शासन अधिसूचना पदस्थापनेचे पद 
क्र. | क्र. दि.२८.०४.२०१५,१६.०७. 
२०१५ व १५.०६.२०१७ 
मधील तरतुदीनुसार 
वाटप केलेला विभाग 
is eA ee 3. ४. a 
।१. | 0१ | डॉ. कुंभार विज्ञाल हनुमंत पुणे विभाग पविअ, गोठीत रेत प्रयोगशाळा, पुणे 
२. | o २ | डा. म्हस्के वृषाली सर्जेराव पुणे विभाग पविअ, पवैद श्रेणी-१, कडेगांव, 
जि. सांगली 
३. | 03 | डा. देशमुख प्रशांत पुणे विभाग पविअ, पवेद श्रेणी-१, उमदी, 
प्रभाकर, जि. सांगली 


शासन निर्णय क्रमांकः पसंप्र-२०१६/प्र.क्र.२५०/भाग-१/पदुम-१ 


अ. | गु. उमेदवारांची नांवे शासन अधिसूचना पदस्थापनेचे पद 
क्र. | क्र. दि.२८.०४.२०१५,१६.०७. 
२०१५ व १५.०६.२०१७ 
मधील तरतुदीनुसार 
वाटप केलेला विभाग 
[aac अ. = 8. द. 
४. । ०४ श्री. मोरे हेमंत हनुमंत पुणे विभाग पविअ, पवैद श्रेणी-१, दूधगांव, 
जि. सांगली 
५. | ०५ | डॉ. रामपूरे दिनेश औरंगाबाद विभाग । पविअ, लालकंधारी संवर्धन केंद्र, गऊळ, 
निळकंठराव ता.कंधार जि. नांदेड 
६. | ०६ | डॉ. डंडाळे मंगेश अंबादास अमरावती विभाग पविअ, ude श्रेणी-१, तेल्हारा, 
जि.अकोला. 
७. ।०७ | ST. दिक्षीत विक्रम अक्रूर पुणे विभाग पविअ, ude श्रेणी-१, वाघोली, 
जि.सोलापूर. 
८. ।०८ | डा. शेडगे भानूदास दिपक पुणे विभाग पविअ, तालपसचि, तासगांव, 
जि. सांगली. 
९. [ok | डा. पिचड संतोष पांडूरंग नाशिक विभाग पविअ, पवैद श्रेणी-१,देवगांव 
ता. अकोले, जि.अहमदनगर. 
ia ०. हिं o | डा. पाणतावणे प्रणिता अमरावती विभाग पविअ, पवैद श्रेणी-१, ढाकणा, 
भानुदासजी जि. अमरावती 
।११. |११ | डॉ. काळे मीना मधूकर नागपूर पविअ, तालपसचि, सेलू, जि. वर्धा. 
१२. ।१२ | डा. काळे लहू नारायण औरंगाबाद विभाग । पविअ, पवेद  श्रेणी-१, नेर, 
ता.जि.जालना 
१३. । १३ | ST. काटे श्रध्दा महादेव नाशिक विभाग पविअ, ताळपसचि, कोपरगाव, 
जि. अहमदनगर. 
१४. ।१४ | डा. वाघाये श्रीकांत नागपूर विभाग पविअ, पवैद श्रेणी-१, अर्जुनीसडक, 
बाबूराव जि.गोंदीया 
१५. ।१५ | डा. पाटील मेघा पितांबर नाशिक विभाग पविअ, पवेद श्रेणी-१, खेडगाव, 
ता. दिंडोरी, जि. नाशिक 
१६. ।१६ | डॉ. रेडकर ओमकार कोकण-१- विभाग । पविअ, जिपवैसचि, पालघर, 
उल्हास जि. पालघर 
१७. । १७ | SI. राऊत सचिन नागपूर विभाग पविअ, पवैद श्रेणी-१, दिघोरी, 
मनोहरराव ता. लाखांदूर, जि.भंडारा 
१८. | 9¢ | डा. विसपुते मयूर पुणे विभाग पविअ, पवैद श्रेणी-१ बाचणी ता.कागल 
मुरलीधर जि. कोल्हापूर 
१९. ।१९ | डा.भालके समिर औरंगाबाद विभाग  । पविअ, पवेद श्रेणी-१, आजेगाव 
वैजनाथराव जि. हिंगोली. 
२०. | २० | डा. शेंडे रेणुका गोपिचंद नागपूर विभाग पविअ, तालपसचि, तिरोडा जि.गोदीया 
२१. ।२१ | डा. नेहे सपना गंगाधर नाशिक विभाग पविअ, ude श्रेणी-१, शेंडी, ता.अकोले, 
जि.अहमदनगर. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पसंप्र-२०१६/प्र.क्र.२५०/भाग- १/पदुम-१ 


अ. | गु. उमेदवारांची नांवे शासन अधिसूचना पदस्थापनेचे पद 
क्र. | क्र. दि.२८.०४.२०१५,१६.०७. 
२०१५ व १५.०६.२०१७ 
मधील तरतुदीनुसार 
वाटप केलेला विभाग 
Rae: . ४. हः 
२२. | २२ | डा. भोर संकेत रामहरी नाशिक विभाग पविअ, पवैद श्रेणी-१, अळकुटी, 
ता.पारनेर जि. अहमदनगर 
२३. ।२३ | डा. मालापूरे चंद्रशेखर नागपूर विभाग पविअ (विस्तार), पंचायत समिती, 
दौलतराव गोरेगांव, जि. गोंदीया. 
२४. । २४ । डॉ. चव्हाण पूनम बाबूराव पुणे विभाग पविअ, मध्यवर्ती अंडी उबवणी केंद्र 
करविर जि. कोल्हापूर. 
२५. । २५ | डा. थोरात विजय सुभाष औरंगाबाद विभाग । पविअ, पवेद श्रेणी-१, पाल, ता. फुलंब्री, 
जि.औरंगाबाद. 
२६. ।२६ | डा. इंगळे सुप्रिया संजय पुणे विभाग पविअ, पवैद sia, सांगाव, 
ता.कागल, जि. कोल्हापूर. 
२७. | २७ | ST. पवार अर्जून नरहरी औरंगाबाद विभाग । पविअ, ude श्रेणी-१, गढी, ता.गेवराई 
जि. बीड . 
२८. | २८ | डा. राऊतसचिन नागपूर विभाग पविअ, पवैद श्रेणी-१, हिरडामाली, 
वासुदेवराव जि.गोंदीया. 
२९. | २९ । डा. लोटे कल्याणी नागपूर विभाग पविअ, जिपवैसचि, गडचिरोली. 
मधूकरराव 
30, ।३० | डॉ. बोड उमाकांत मधुकर, पुणे विभाग पविअ, ude श्रेणी-१, पटवर्धन कोडोली 
ता.पंढरपूर, जि.सोलापूर. 
३१. ।३१ | डा. dee प्रशांत विश्वनाथ कोकण-१- विभाग । पविअ, पवेद श्रेणी-१, तलासरी, 
जि. पालघर 
३२. | ३२ | डॉ. दळवी विष्णु भगवान नागपूर विभाग पविअ, पवैद श्रेणी-१, बपेरा, जि. भंडारा 
33. ।३३ | डा. नरळे सचिन गुलाब कोकण-१ विभाग पविअ,  जिपवैसचि, चिपळूण 
जि.रत्नागिरी. 
३४. | 38 | डा. शिदे आकाडाराव पुणे विभाग पविअ, पवैद श्रेणी-१, पिपरी, 
सावता ता.कोरेगांव , जि. सातारा. 
३५. | ३५ | डा. ताजने विकासराजेंद्र नागपूर विभाग पविअ, पवैद श्रेणी-१, विरुर ता.राजूरा, 
जि.चंद्रपूर . 
३६. | ३६ | डा. क्षिरसागर दिपक औरंगाबाद विभाग । पविअ, पवैद श्रेणी-१, लोहारा, 
प्रकाश जि.उस्मानाबाद. 
३७. | ३७ | डा. विशे हिराकांत कोकण-१ विभाग पविअ,पवैद श्रेणी-१, आगारवाडी, 
पांडूरंग, ता.जि. पालघर 
३८. | 3¢ | ST. ढोंगे रूपाली देवाजी कोकण-१ विभाग  । पविअ, पवेद श्रेणी-१, पोयनाड, 
ता.अलिबाग, जि. रायगड 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पसंप्र-२०१६/प्र.क्र.२५०/भाग-१/पदुम-१ 


अ. | गु. उमेदवारांची नांवे शासन अधिसूचना पदस्थापनेचे पद 
क्र. | क्र. दि.२८.०४.२०१५,१६.०७. 
२०१५ व १५.०६.२०१७ 
मधील तरतुदीनुसार 
वाटप केलेला विभाग 
| अ. ३. ४. ६. 
३९. | ३९ | ST. चौधरी अल्केश रमेश नाशिक विभाग पविअ, पवैद श्रेणी-१, पिंपळगांव 
बसवंत,निफाड जि. नाशिक. 
४०. । ४० | डा. नाळे ज्योती पुणे विभाग पविअ, पवेद श्रेणी-१, दौंड, जि. पुणे 
माणिकराव 
४१. | ४१ | डॉ. सताळकर अबोली नाशिक विभाग पविअ, प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त 
अमृतराव कार्यालय, जि.नाशिक. 
४२. | ४२ | डा. गडडेवाड विकास औरंगाबाद विभाग पविअ पवैद श्रेणी-१, करखेली, 
लक्ष्मण धर्माबाद, जि. नांदेड 
83. । ४३ | डा. कोकणी संदिप नाशिक विभाग पविअ, पवेद श्रेणी-१, ताहाराबाद, 
चुनिलाल ता. बागलण, जि. नाशिक 
४४. ।४४ | ST. लांडे ताराबाई भास्कर औरंगाबाद विभाग । पविअ, पवेद श्रेणी-१, कुंभार पिंपळगाव, 
ता. घनसावंगी, जि. जालना 
४५. | ४५ | ST. राजूरकर गायत्री पुणे विभाग पविअ, पश्लुवेदयकीय जेव पदार्थ निमिर्ती 
रामकृष्ण संस्था, (पी.पी.आर लस )पुणे-६७ 
४६. | ४६ | डॉ. शालिनी ए. एस. नागपूर विभाग पविअ, पवैद श्रेणी-१, खापा, जि.भंडारा. 
४७. | ४७ | डा. कोळी श्रीकृष्णा सुभाष औरंगाबाद विभाग  । पविअ, पवेद श्रेणी-१, सिरसाळा, 
ता. परळी जि. बीड 
४८. ।४८ | डॉ. Wee विनित जयराम कोकण-१ विभाग पविअ, पवेद श्रेणी-१,सोनाळी, ता. वाडा 
जि. पालघर 
४९. | ५० | ST. शेळके प्रसाद रामहरी नाशिक विभाग पविअ, पवैद श्रणी-१, नांदुरशिगोटे 
ता.सिन्नर जि.नाशिक. 
yo. ।५१ | डा. लहामटे जालिदर नाशिक विभाग पविअ, पवैद श्रेणी-१, चिंचोली, 
विष्णु ता. सिन्नर, जि. नाशिक 
५१. | ५२ | डॉ. उदगिरकर अवंतिका नाशिक विभाग पविअ, पवेद श्रेणी-१ ,शऐेणवड, 
प्रकाठा ता. इगतपुरी, जि. नाशिक 
५२. | ५३ | ST. पावरा वासुदेव प्रल्हाद औरंगाबाद विभाग  । पविअ, पवेद श्रेणी-१ ,उमापुर, 
ता. गेवराई, जि. बीड. 
५३. | ५४ | ST. पावरा अश्विनी अपसिग कोकण-२ विभाग पविअ, पंचायत समिती, शहापूर 
जि.ठाणे. 
५४. | ५५ | डा. सोमूसे शितल औरंगाबाद विभाग । पविअ, पवैद श्रेणी-१, माळेगाव, 
सुभाषराव ता. लोहा, जि. नांदेड 
५५. ।५६ | ST. डिडोळकर धनश्री नागपूर विभाग पविअ, तालपसचि, देवळी, ता. देवळी 
अनिल जि.वर्धा 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पसंप्र-२०१६/प्र.क्र.२५०/भाग- १/पदुम-१ 


अ. | गु. उमेदवारांची नांवे शासन अधिसूचना पदस्थापनेचे पद 
क्र. | क्र दि.२८.०४.२०१५,१६.०७. 
२०१५ व १५.०६.२०१७ 
मधील तरतुदीनुसार 
वाटप केलेला विभाग 
Sl SR cn ४. दर 
५६. | ५७ | डा. आहेर तृप्ती सुधाकर पुणे विभाग पविअ, ude श्रेणी-१, कुर्डुवाडी, 
ता. माढा, जि.सोलापूर . 
yo. | ५८ | डा. भोसले पुनम भगवान पुणे विभाग पविअ, ude श्रेणी-१, म्हसवड, 
ता. माण, जि. सातारा 
५८. ।५९ | डॉ. पिचड हेमंत रविंद्र कोकण-१-विभाग  । पविअ, पवैद श्रेणी-१, मानिवली ता. 
वाडा जि. पालघर. 
५९. | ६० | डॉ. पाटीलरेड्मा औरंगाबाद विभाग । पविअ, पवेद श्रेणी-१, हंडरगुळी, 
जनार्दनराव ता. निलंगा जि. लातूर. 
go. | ६१ | डा. गिड्डे धनाजी आजिनाथ पुणे विभाग पविअ, पवैद श्रेणी-१, बोरामणी, 
(शारिरीक अपंग) ता. दक्षिण सोलापूर, जि. सोलापूर 
६१. | ६२ | डॉ. वरठी मृणाल जगन कोकण-१ विभाग पविअ, तालपसचि, वेगूर्ला, जि. सिधूदूर्ग 
६२. । ६३ | डा. इदे विश्वास विठ्ठल नागपूर विभाग पविअ, पवैद श्रेणी-१, इंजेवाडी. 
ता. आरमोरी जि.गडचिरोली. 
६३. | ६४ | डा. भांगरे जितेंद्र दगडू नागपूर विभाग पविअ, पवैद श्रेणी-१, साहूर जि.वर्धा. 
६४. | ६५ | डा. तळपदे जयश्री पांडूरंग नाशिक विभाग पविअ, पवैद श्रेणी-१ टाकेद, 
ता. इगतपुरी, जि. नाशिक 
६५. | ६६ | ST. सेडमाके एकता नागपूर विभाग पविअ, तालपसचि, भद्रावती, 
धनराज जि. चंद्रपूर. 
६६. | ६७ | डा. गावित गणेश हरी नागपूर विभाग पविअ, पवैद श्रेणी-१, कडोली, 
ता.कुरखेडा, जि.गडचिरोली. 
६७. | ६९ | डॉ. मोरे सचिनकुमार पुणे विभाग पविअ, ude श्रेणी-१, निंबर्गी, 
गणपतराव ता. दक्षिण सोलापूर, जि. सोलापूर 
(शारिरीक अपंग) 


वरील उमेदवाराची Gales विकास अधिकारी, महाराष्ट्र प्ुसंवर्धन सेवा गट-अ मधील नियुक्ती ही 


दोन वर्षाचा परिविक्षाधीन काळ समाधानकारकरीत्या पूर्ण करण्याच्या व खालील विहीत अटी व शर्तीच्या अधीन 


असेल. 


१. महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली १९८२ व त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात येणाऱ्या 
सुधारणांच्या अधीनतेने त्यांची ज्येष्ठता राहील. 
२. या शासन निर्णयानुसार जरी उपरोक्‍त उमेदवाराचे नियुक्‍ती आदेडा निर्गमित होत असले तरी वाचा ४ 
येथे अंकीत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पत्र क्र. १९४ (१)(२)(४७) /१७५९८/ पंधरा-अ, दि.०९ ऑक्टोबर, 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पसंप्र-२०१६/प्र.क्र.२५०/भाग-१/पदुम-१ 


२०१७ यांच्या पत्रामध्ये सुचिबध्द केलेल्या गुणानुक्रमानुसार अधिकाऱ्यांची सेवा जेष्ठता ठेवण्यात 
येईल. 


. वरील उमेदवारांनी त्याच्या नियुक्तीच्या पदावर नियुक्तीच्या आदेशाच्या दिनांकापासून ०१ महिन्याच्या 


आत रुजू व्हावयाचे आहे. काही अपरिहार्य कारणास्तव त्यांना रुजू होण्यास मुदतवाढ हवी असल्यास 
तशी मुदतवाढ घेणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या गुणानुक्रमानुसार त्यांना 
ज्येष्ठता मिळणार नाही व ते हजर होतील त्या दिनांकापासून त्याची ज्येष्ठता धरण्यात येईल. 
नियुक्तीच्या ठिकाणी विहीत कालावधीत हजर न झालेल्या उमेदवारांची निवड रद्द करण्याची 
कार्यवाही शासनस्तरावर करण्यात येईल. 


. वरील यादीतील काही उमेदवाराच्या मागील ०५ वर्षातील वास्तव्य कालावधी संदर्भातील चारित्र्य व 


पुर्वचारित्र्य पडताळणी आयुक्त WAI, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-०७ यांचे मार्फत करण्याच्या अटींच्या 
अधिन राहून त्यांना तात्पुरती पदस्थापना देण्यात येत आहे. अशा उमेदवारांचे संबंधित पोलीस 
यंत्रणेकडून चारित्र्य पडताळणीबाबतचे अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर ज्या उमेदवारांबाबतचे चारित्र्य व 
पुर्वचारित्र्य पडताळणी अहवाल असमाधानकारक असतील त्या उमेदवारांच्या नेमणुका ०१ महिन्याची 
नोटीस देऊन संपुष्टात आणण्यात येतील. 


. वरीलप्रमाणे नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या उमेदवारांनी सेवा प्रवेश नियमानुसार विभागामार्फत आयोजित 


केल्या जाणाऱ्या विभागीय परीक्षा, प्रादेशिक भाषा परीक्षा, संगणक परीक्षा विहीत मुदतीत उत्तीर्ण होणे 
आव्यक राहील. तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणारी विभागीय लेखा परीक्षा 
तसेच विभागाअंतर्गत वेळोवेळी विहीत नियमानुसार आयोजित करण्यात येणाऱ्या इतर परीक्षा परिविक्षा 
कालावधीच्या ०२ वर्षाच्या विहीत मुदतीत उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक राहील.परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांने 
कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त न केल्यास किंवा विहीत विभागीय लेखा परीक्षा परिविक्षा कालावधीत 
उत्तीर्ण न केल्यास अथवा त्याची वर्तणुक अयोग्य, संशयास्पद आढळल्यास तो/ती कोणतीही पूर्वसूचना 
न देता सेवेतून कमी करण्यास पात्र ठरेल. 


. उपरोक्त उमेदवार त्यांच्या सेवेचा राजीनामा देऊ इच्छित असेल त्यांनी शासन परिपत्रक सामान्य 


प्रशासन विभाग क्र.एन आर व्ही १०७७/१२ दि.२०.५.१९७७ मधील तरतूदीनुसार शासनाला किमान 
०१ (एक) महिन्याची आगाऊ नोटीस देणे आवश्‍यक राहील. शासनास या उमेदवारांची सेवा समाप्त 
करावयाची असेल त्यावेळी अशी एक महिन्याची आगाऊ नोटीस दिली जाईल. मात्र गैरशिस्त, 
सेवानियमाचा भंग इ. कारणासाठी सेवा समाप्त करतांना वरील उमेदवारांला नोटीस देण्याचे शासनास 
बंधन राहणार नाही. हे नोटीशीचे नियम या नंतर वेळोवेळी होणाऱ्या नियमांतील बदलाच्या अधिन 
राहतील. 


. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.अनियो-१००५/१२६/सेवा-४, दि.३१.१०.२००५ मधील तरतूदीनुसार 


दि. ०१ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांची शासकीय सेवेत नियुक्‍ती 
होते त्यांना नविन परिभाषीत अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू ठरेल. सध्या अस्तित्वात असलेली 
निवृत्ती वेतन योजना (म्हणजेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ व महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) नियम १९८४ आणि सध्या अस्तित्वात असलेली सर्वसाधारण 
भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू ठरणार नाही. मात्र उपरोक्‍त उमेदवारांपैकी जे शासकीय कर्मचारी 
०१ नोव्हेंबर २००५ पुर्वी शासन सेवेत निवृत्तीवेतना&्ह आस्थापनेवर कार्यरत असतील त्यांना शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पसंप्र-२०१६/प्र.क्र.२५०/भाग- १/पदुम-१ 


qo. 


99. 


१२. 


परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अनियो-१००६/८७/सेवा-४, दि. १२.१.२००७ मध्ये नमूद केलेल्या अटींच्या 
पुर्ततेच्या अधिन राहून महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह 
निधी योजना लागू राहतील. 


. पशुधन विकास अधिकारी, गट-अ या संवर्गात शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांपैकी जे 


उमेदवार शासन सेवेत आहेत अशा उमेदवारांचे गोपनीय अभिलेख नियुक्ती पूर्वी तपासण्याबाबत 
आयोगाने दिलेल्या सूचनेच्या अनुषंगाने शासन सेवेत कार्यरत असलेल्या उमेदवारांनी त्यांचे गोपनिय 
अहवाल १ महिन्याच्या आत आयुक्‍त, पशुसंवर्धन यांचेकडे जमा करावे. सदर गोपनीय अहवालाच्या 
तपासनीच्या अधिन राहून सदर उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. 


. वरील सर्व उमेदवारांच्या खालील मूळ प्रमाणपत्रांची तपासणी आयुक्‍त VARA, म.रा.पुणे यांनी 


तपासणी करावी व सदर कागदपत्रे संपूर्णपणे समाधानकारक असल्याची खातरजमा झाल्यानंतरच 
संबंधित उमेदवारांना हजर करुन घेण्याबाबतचे निर्देश संबंधित कार्यालय प्रमुखांना देण्यात यावेत व 
त्यानंतरच संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी उमेदवारांना रुजू करुन घ्यावे. त्यासाठी संबंधित सर्व 
उमेदवारांनी त्यांच्याकडील मूळ प्रमाणपत्रासह आयुक्‍त WRG, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-७ या 
कार्यालयाशी संपर्क साधावा. 


१. जात वैधता प्रमाणपत्र. 

२. नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र (लागू असल्यास) 

३. वैद्यकीय पात्रता प्रमाणपत्र. 

४. शाळा सोडल्याचा दाखला. 

५. एस.एस.सी.प्रमाणपत्र. 

६. एच.एच.सी.प्रमाणपत्र. 

७. बी.व्ही.एससी प्रमाणपत्र/एमव्हीएससी प्रमाणपत्र. 


ज्या उमेदवारांना रंगद्ृष्टीदोष (Colour Blindness) आढळून आला असेल अशा उमेदवारांच्या 
बाबतीत त्यांचे रंगद्ृष्टीदोषाबाबत पुन्हा तपासणी करुन घेऊन हे उमेदवार wpe विकास 
अधिकारी, गट-अ या पदावर काम करण्यास वैद्यकीयदृष्टया पात्र होतो किंवा कसे याची खात्री 
करण्यात यावी. तसेच त्यांना अंतिम वैद्यकीय प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय नियुक्‍ती देण्यात येऊ 
नये. 


वि.जा. (अ), ATS), भ.ज.(क), भ.ज.(ड), इतर मागासवर्ग तसेच अमागास (महिला) या वर्गवारीवर 
शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांनी सक्षम प्राधिकाऱ्यांद्वारे प्रमाणित post उन्नत व प्रगत 
गटात मोडत नसल्याबाबतची विहित नमुन्यातील दिनांक १ एप्रिळ, २०१२ किंवा तद्नंतरच्या 
दिनांकाचे प्रमाणपत्र नियुक्तीपूर्वी आयुक्‍त, पशुसंवर्धन, म.रा.पुणे यांचेकडे तपासणीसाठी सादर 
करावी. सदरची प्रमाणपत्रे विहीत प्राधिकरणाकडून तपासण्याची कार्यवाही आयुक्त, Was, 
म.रा.पुणे यांनी करावी व तपासणीचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


वरीलपैकी उमेदवार सेवेत हजर होतील त्यांचे बाबतचा अहवाल आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे-७ यांनी शासनास तात्काळ सादर करावा. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः पसंप्र-२०१६/प्र.क्र.२५०/भाग-१/पदुम-१ 


१३. वरील उमेदवार ज्या दिवशी हजर होतील त्या दिनांकापासून नियमाप्रमाणे त्यांचे गोपनीय अहवाल 
लिहीण्यात येतील व बदली झाल्यास ते संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात यावेत. 

१४. वरील नियुक्त्या ह्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिलेल्या जाहीरात क्र.२४/२०१७ बाबत विविध 
न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांच्या अधीन राहून करण्यात येत आहेत. न्यायालयाने 
दिलेल्या आदेशानुसार उमेदवारांची नियुक्‍ती सुरु ठेवणे अथवा गुणवत्ता क्रमांकामध्ये बदल होण्याच्या 
अधीन सदर नियुक्त्या करण्यात येत आहेत. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१८०४१८१६०५३२१८०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व वान eens 


ICode=400032, st=Mah 
2.5.4.20=6f89b7a82db2238fb7337a9a9b8e00b9c1a35b509d 


Kurundkar ee 
(किरण कुरुंदकर) 
शासनाचे सचिव 


प्रति, 


Ee) 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

मा.मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, 

मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 

मा.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,मुंबई (पत्रासह) 

आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. (०५ प्रतीसह) 

कुलसचिव, महाराष्ट्र पशु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ, नागपूर 

सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय) पुणे. 

सर्व प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त. 

सहआयुक्त पशुसंवर्धन, पश्ञुजैव पदार्थ निर्मिती संस्था, औध,पुणे. 
सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग, पुणे. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र WaT विकास महामंडळ, अकोला. 
सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद. 

सर्व जिल्हा VARA उपायुक्‍त 

सर्व जिल्हा पश्युसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

सर्व सहाय्यक आयुक्त पश्नुसंवर्धन,जिल्हा पद्नुवैद्यकीय सर्वचिकीत्सालये 
सर्व सहाय्यक आयुक्त WMA, तालुका पश्नुवैद्यकीय लघु सर्वचिकीत्सालये 
सर्व uae विकास अधिकारी,जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र 
महालेखापाल/महाराष्ट्र-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) /(लेखा परीक्षा)मुंबई/ नागपूर 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

संबेधित अधिकारी मार्फत आयुक्त UPA, महाराष्ट्र राज्य,पुणे -६७ 
निवड नस्ती (पदुम- 


AD 


AN 


9८ 


Cc 
wes 


xn 


ee 


(2 


vo 


Go 
११ 
१२ 
१३ 
48 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२१ 


~~ = YS—~X res WS  *-< —/ i T/T *-<  *- *-  *-< 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


